नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी 
विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्य स्तरावर 
तसेच विभागीय आयुक्त, नागपूर स्तरावर 
निर्माण करण्यात आलेल्या अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इपीडी-२५१०/प्र.क्र.२९४/का-१४२१, 
दिनांक २२ जुले, २०१० व दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७, 
दिनांक २ मार्च, २०२१ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना : 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पूरक आराखड्याच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर ३ पदे (उप संचालक-१, 


संशोधन अधिकारी-१, व सांख्यिकी सहायक-१) व राज्यस्तरावर (उप सचिव-१, संशोधन अधिकारी- 


१ व लिपिक टंकळेखक-१) अशी एकूण ६ पदे शासन निर्णय क्रमांक : इपीडी-२५१०/प्र.क्र.२९४/ 


का-१४२१, दिनांक २२ जुले, २०१० व समक्रमांकाचे पूरकपत्र दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० अन्वये 


निर्माण करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक : नविका-२४१८/ १६२७/ 


प्र.क्र.१४८/का-१४१७, दिनांक २ मार्च, २०२१ अन्वये अस्थायी पदांना दिनांक दिनांक १ मार्च, २०२१ 


ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर पदांना १ 


सप्टेंबर, २०२१ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 


शासन निर्णय :- 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तसेच पूरक कार्यक्रमांच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नमूद विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण 


करण्यात आलेल्या ३ व राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ SIRT एकूण ६ अस्थायी पदांना 


दिनांक १ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या 


शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
za उप सचिव Le 4 
2. | संशोधन अधिकारी शिंक 
लिपिक टंकलेखक el 
एकूण ३ 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
hal उप संचालक ॥. ae 
संशोधन अधिकारी शि आ 
सांख्यिकी सहायक [2 il 
एकूण ३ 


२. नियोजन विभागातील राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ पदांच्या वेतनासाठी होणारा 


खर्च मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०१) (०१) नियोजन 


विभाग, योजनेत्तर (३४५१ ०१८२) दत्तमत, ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली तसेच विभागीय आयुक्त, 


नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ 


सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०२) राज्य नियोजन यंत्रणेत वाढ करणे (०२) (०१) 


विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नियोजन कक्ष योजनेतर (३४५१ ०३४२) दत्तमत, ०१ वेतन या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 


लळेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट, 
२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८१८११३१४१२९१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Deepak 1)” "लिहिन 
Shivajirao Desai = pir ta 
(दिपक देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. प्र.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 
२. प्र.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई / नागपूर 
३. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 
४. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर / भंडारा 
५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 
९. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४२१/का-१४२२/का-१४२४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१६ / व्यय-८ / अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवड नस्ती (का-१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


